सन 2024-2022 या आर्थिक वर्षाचा 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना या केंद्रपुरस्कृत 
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसुचित जाती 
उपयोजना (SCP) या घटकाचा राज्य हिऱ्याचा 
४०% निधी सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पिय 
निधीमधून वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.३२६/कु.क. 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, एल.टी.मार्ग, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक: १६ सप्टेंबर, २०२२ 


वाचा - 
१) शासनाचा समक्रमांकाचा दि.१.८.२०२२ रोजीचा शासन निर्णय. 
२) अधिदान व लेखा कार्यालयाचे दि.२२.८.२०२२ चे आक्षेप. 


प्रस्तावना :- 


सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र 
शासनाकडून अनुसूचित जाती उपयोजना या घटकासाठी रु.३,२२,६५,८६४/- (रुपये तीन कोटी बावीस 
लाख पासष्ट हजार आठशे चौसष्ट फक्त) एवढा निधी राज्यास प्राप्त झाला असून या निधीस अनुरुप 
असा राज्य हिश्याचा ४० % निधी रु.२,१५,१०,५७६/- (रुपये दोन कोटी पंधरा लाख दहा हजार पाचशे 
शहात्तर फक्त) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अप्पर 
मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना दि.१४.०७.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये अर्थसंकल्प निधी वितरण प्रणालीवर वितरित केला होता. त्यानुसार वाचा क्र.१ येथील 
दि.१.८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर निधी वितरीत केलेला आहे. सदर शासन निर्णयास 
अधिदान व लेखा कार्यालयाने वाचा क्र.२ नुसार आक्षेप नोंदविले आहेत. वित्त विभागाच्या 
दि.०४/०४/२०२२ च्या शासन परिपत्रका सोबत जोडलेल्या परिशिष्टातील अनु. क्र.९ मधील मुद्दा क्र.१ 
ते १० मधील अटी व शार्तीची पूर्तता केली असल्याचे अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, कुटुंब कल्याण 
कार्यालय, पुणे यांनी शासनास कळविले असून त्याबाबतचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. अधिदान व 
लेखा कार्यालयाने नोंदविलेल्या आक्षेपांची पूर्तता करुन दि.१.८.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये 
सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

SHIH व लेखा कार्यालयाने वाचा क्र.२ अन्वये घेतलेल्या आक्षेपाची पूर्तता करण्यासाठी वाचा 
क्र.१ येथील दि.०१.०८.२०२२ च्या शासन निर्णयामधील परिच्छेद ६ रद्द करुन परिच्छेद ४ नंतर 
पुढीलप्रमाणे परिच्छेद ५ व ६ समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रमाव-२०२२/ प्र.क्र.३२६/ कु.क. 
५. वित्त विभागाच्या दि.४ एप्रिल, २०२२ च्या शासन परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील अ.क्र.१ मधील तपासणी सूचिनुसार असे प्रमाणित करण्यात येते की, 
सदर योजनेस प्रशासकीय मान्यता घेण्यात आली आहे, सदरचा निधी शासन 
निर्णयातील अटी व शर्तीची पुर्तता झाल्यानंतरच वितरण करण्यात यावा, यापूर्वी 
वितरीत केलेला १०० % निधी खर्च झाला असून त्याचे उपयोगीता प्रमाणपत्र सादर केले 
आहे, यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरिक्षक / महालेखापाल 
यांच्याकडून कोणतेही गंभीर आक्षेप नाहीत, या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेले 
अनुदान योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी उघडण्यात आलेल्या इस्क्रो खाते मध्ये जमा 
झाल्यानंतर लाभपात्र लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे, सदर 
प्रस्तावात वस्तू खरेदी प्रस्ताव तसेच, भांडवली वस्तू खरेदीचा समावेश नाही. तसेच 
सदर प्रस्तावास संबंधित विभागाने म्हणजेच वित्त व सामाजिक न्याय विभागाने सहमती 
दर्शविली आहे, प्रस्तुत योजनेत संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही व निधी स्वीय प्रपंजी लेखा 
अथवा बँक खात्यात जमा न करता खर्च केला जाणार आहे. 
६. दि.०१.०८.२०२२ चा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.६७८/व्यय-१४, दि.५.७.२०२२ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचा झासन निर्णण क्र. बीजीटी- 
२०२२/प्र.क्र.४७/अर्थसंकल्प (विघयो), दि.१४.०७.२०२२ अन्वये त्या विभागाच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

2. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०९१६१६०३०४८५१७ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by LAHANE VIJAYKUMAR LAXMANRAO 
LA H A N F DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=047af7706d4845 1 70e3864b62c8bc6b380c78f1 1ce6607 


746c0b15e934fc8284, 
V | J AY KU M A R pseudonym=91CF303CCF98AAFBC28FD87C6A71DA717A6A725 
0, 


serialNumber=8902AEDC74F3CACF3FB967FF5955AAF5DCBFDD 


2C053872C04B5E467 1EF77EC30, cn=LAHANE VIJAYKUMAR 
LAXMANRAO 


Date: 2022.09.16 17:03:44 +05'30' 


(वि.ल. लहाने) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखापरीक्षा), १/२, मुंबई/ नागपूर 
२. अधिदान व लेखा कोषागार, मुंबई. 
३. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः प्रमाव-२०२२/प्र.क्र.३२६/ कु.क. 


४. आयुक्‍त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


५. संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

६. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे 

७. सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 
८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

९. वित्त विभाग व्यय -१४ / अर्थसंकल्प -९, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, (अर्थसंकल्प/ विघयो) मंत्रालय, मुंबई. 
११. सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प / लेख), मंत्रालय, मुंबई 

१२.निवड नस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


